शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता नवीन 


महाविद्यालयांच्या 


अंतिम मान्यतेच्या 


शासन निर्णयात दुरुस्ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 


शासन शुद्धीपत्रक क्र. 'ता80-२९०६६(११)/७/२०२४/८११२२५-॥॥--(-€-४) 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक: १६ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भः शासन निर्णय क्र. पा0)-२९०६६(११/७/२०२४/८११२२५-॥॥--(-₹-४, 
दि. १५.०७.२०२४. 


शुद्धीपत्रक: 


संदर्भांकीत शासन निर्णयान्वये, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ करीता नवीन महाविद्यालयांना 
अंतिम मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. तथापि, संबंधित विद्यापीठ तसेच संस्था यांनी सदर 
मान्यतेच्या आदेशात दुरूस्ती करून मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. त्याअनुषंगाने विद्यापीठांच्या 
शिफारशी व कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. सदर तपासणीनुसार सुधारणा करणे आवश्‍यक 
असल्याने खालील विवरणपत्रात नमूद दुरूस्ती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्र. HTED-28 08 (9.9)/19/ 2028/2 99224-MHT-(HE-¥), 


दिनांक 94.00.2028 मधील दुरूस्ती 
अ. | aera महाविद्यालयाचे मूळ शासन निर्णयातील दुरुस्ती 
क्र. | नावव पत्ता वर्णन (अभ्यासक्रम/ 
विषय/ तुकडी/ संस्थेचे 
किंवा महाविद्यालयाचे 
नाव/ पत्ता) 
Maat | 3 Sa eee दु 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
| ज्ञान प्रसारक शिक्षण संस्था, | 9) बंचलळर ऑफ आर्टस |१) Jase ऑफ आर्टस 
संदेश विद्यालय, शिक्षकमित्र | (बी.ए. (बी.ए.) 
प्राचार्य म्हात्रे शौक्षणिक संकुल, | २ बॅचळर ऑफ कॉमर्स २) बॅचलर ऑफ कॉमर्स 
टागोर नगर, विक्रोळी (पूर्वी, | (बी.कॉम) (बी.कॉम,) 
मुंबई-४०००८३ 3) बॅचळर ऑफ कॉमर्स ३बॅचळर ऑफ सायन्स 
शिक्षकमित्र बाळासाहेब म्हात्रे | (बी.एस्सी.) (बी.एस्सी.) 
कॉलेज ऑफ आर्टस, सायन्स | ४ बॅचळर ऑफ सायन्स '४बॅचळर ऑफ सायन्स 
अन्ड कॉमर्स, Fair, | (इन्फोरमेशान टेक्नॉंलॉजी) | (इन्फोरमेशन टेक्नॉलॉजी) 
ता.उरण, जि. रायगड. (बी.एस्सी. आय.टी) (बी.एस्सी. आय.टी) 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ा९09-२९०६६(११/७/२०२४/८११२२५-॥ना-(-९₹-४) 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१६११३३५१९३०८ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
Date: 2024.08.16 11:49:11 +05'30' 


(अशोक मांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (उ. व तं. शि.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 
५. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई. 
६. संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 
७. निवडनस्ती (मशि-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


